सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित 


प्रगती 


योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचनेचा 


पहिला/ दुसरा 


करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
Pied विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्रक्र.११/प्रशा-२ (रोजगार) 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : १६ जून, २०२१ 


तिसरा 


लाभ मंजूर 


संदर्भ:- आयुक्‍त, कौडशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवीमुंबई 


यांचे पत्र क्रमांक : कौविरावेउआ-२/राप/(०८/२०२०)/३३५९, 


दिनांक ३०/०६/२०२१ 


शासन आदेशा : 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयाअन्वये सुधारीत सेवांतर्गत 


आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनसंरचनेचा पहिला/ दुसरा लाभ / तिसरा 


लाभ मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक आयुक्त , गट-अ (वेतनश्रेणी एस-१८ : ४९१०० १५५८००) या 


पदावर सलग १० वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा 


(एस २३ : ६७७०० - २०८७००) पहिला /दुसरा/ तिसरा लाभ खालील अधिकारी यांना मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पहिला लाभ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे कौडठल्य विकास, | सहायक सहायक पदोन्नतीच्या 
नाव रोजगार व आयुक्‍त आयुक्‍त पदाची 
पदावरील पदावर १० वर्ष | वेतनसंरचनेचा 
मार्गदर्शन 
पदोन्नतीचा |। नियमित सेवा । पहिला /दुसऱ्या 
अधिकारी दिनांक पूर्ण झाल्याचा । लाभासाठी देय 
पदावरील दिनांक दिनांक 
नेमणूकीचा दिनांक 
a श्रीम.अ.ऊ.पवार | ३०/०७/१९९९ | ०१.०९.२००७ | ०१/०९/२०१७ | ०१/०९/२०१७ 
2 श्री.झा.गी.पवार १९/०७/१९९९ । ०७.११.२००८ | ०७/११/२०१८ | ०७/११/२०१८ 


शासन STRAT क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.११/प्रशा-२ (रोजगार) 


तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दुसरा लाभ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे य सहायक सहायक आयुक्त =| पदोन्नतीच्या 
नाव विकास,रोजगार व | आयुक्‍त पदावर १०वर्ष । पदाची 
पदावरील नियमित सेवा पूर्ण | वेतनसंरचनेचा 
मार्गदर्शन acai तिक 
पदोन्नतीचा झाल्याचा दिनांक | दुसऱ्या 
अधिकारी दिनांक लाभासाठी देय 
पदावरील दिनांक 
नेमणूकीचा दिनांक 
a श्री.वि.का.भुसारे ११/१२/१९९२ । ३१/०८/२००७ । २८/०३/२०१४ । ०१/०१/२०१६ 
२  श्री.वि.वा.गवंडी १९/०८/१९९४ । ०१/०९/२००७ | १९/०८/२०१४ | ०१/०१/२०१६ 
3 श्री.सं.नं.म्हस्के १९/०१/१९९५ ०१/०९/२००७ १८/०१/२०१६ ०१/०१/२०१६ 
४ | श्री.सु.द.तलवारे १५/०२/१९९५ | १९/०९/२००७ | १४/०२/२०१५ | ०१/०१/२०१६ 
(से.नि.) 


तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत तिसरा लाभ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे | संशोधन सहायक ।कौविरोवउमा | सहायक संचालक | पदोन्नतीच्या 
नाव पदावरील मुळ | पदावरील पदावर १०वर्ष । पदाची 
नेमणूकीचा दिनांक पदोन्नतीचा नियमित सेवा पूर्ण | वेतनसंरचनेचा 
नेमणूकीचा दिनांक दिनांक साल्यांचा दिक 
दिनांक झाल्याचा दिनांक | तिसऱ्या 
लाभासाठी देय 
दिनांक 
a श्री.सु.ब.कदम १०/०४/१९८५ ११/१२/१९९२ १०/०४/२०१५ ०१/०१/२०१६ 
से.नि. 
2. आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांनी सदर आदेशाची 
अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 
3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२१०६१६१६५६५१०४०३ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Santosh Vithal बया 


of 


ostalCode: A laharashtra, 
‘51 ffedbbOOS5fdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e20f744 


e. a, 
serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d500f 
(0 a e 489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2021.06.16 17:06:50 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.११/प्रशा-२ (रोजगार) 


२.मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई /नागपूर 


४.आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय , कोकण भवन, नवीमुंबई 


५.उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
विभागीय मुख्यालय (सर्व) 


६.सहायक आयुक्त , जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
(सबंधित सवी 


७.सहायक आयुक्‍त , कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, 
(सबंधित सर्व ) 


८.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई 
९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित स्वी 


११.सबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय , 


कोकण भवन, नवीमुंबई यांचेमार्फत) 
१२. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


